सीसीटीएनएस प्रकल्पासंदर्भात विविध 
कामासाठी प्रशासकीय मान्यता 
दिल्याप्रमाणे निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र. क्र. २०२/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० मार्च, २०१७. 


वाचा:- 


१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.२०२/पोल-३, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१७. 

2) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/१७/६१६२/सीसीटीएनएस 
प्रकल्प/१५/१०, दिनांक २९ मार्च,२०१७. 


सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२२.५.२००९ च्या शासन 
निर्णयान्वये गठीत राज्य अँपेक्स समितीने मान्यता दिल्यानुसार तसेच गृह विभाग, शासन निर्णय 
दि. २.११.२०१५ व दि. ८.२.२०१७ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिल्यानुसार सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या 
विविध कामांसाठी/ बाबींसाठी एकूण रु.१४,४६,८१,७८९/- (अक्षरी रुपये चौदा कोटी होहचाळीस लाख 
एक्याऐंशी हजार सातशे एकोणनव्वद फक्त) एवढा निधी वितरीत करण्यास उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ 
येथे नमूद दिनांक २२.०२.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर शासन 
निर्णयातील तक्त्यामध्ये अ.क्र.१ व २ येथे नमूद प्रस्ताव/कामे व त्याबाबत वितरीत करावयाच्या 
निधीबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे सुधारीत केल्यानुसार वाचण्यात यावी. 


वितरीत करावयाची 
रक्‍कम (रुपये) 


अ.क्र प्रस्ताव/कामे 


मे.विप्रो कंपनीचे दि.१ मार्च,२०१५ ते दि. २८ फेब्रुवारी, २०१६ या 
कालावधीसाठी ५२७- हॅन्ड-होल्डर्स 

(प्रतिमहा प्रति हॅन्ड-होल्डर रु.१०,४५७.०६ प्रमाणे) 

सेवाकर @ 90.3 % 


(१) 
रु.६,६१,३०,४४७/- 


रु.६८,११,४३६/- 
रु.७,२९,४१,८८३/- 


एकुण 


(i) मार्च-२०१६ पुर्ण महीना (५२७-हॅन्ड-होल्डर्स) 
(प्रतिमहा प्रति हॅन्ड-होल्डर रु.१६,८४५/- प्रमाणे) 


रु.८८,७७,३१५/- 


सेवाकर @ १४.५० % 


रु.१२,८७,२११/- 


एकुण 


रु.१,०१,६४,५२६/- 


(ii) माहे एप्रिल, २०१६ ते मे, २०१६ (दोन महीने-२६५ हॅन्ड- 
होल्डसी 
(प्रतिमहा प्रति हॅन्ड-होल्डर रु.१६,८४५/- प्रमाणे) 


रु.८९,२७,८५०/- 


सेवाकर @ १४.५० % 


रु.१२,९४,५३८/- 


एकुण 


रु.१,०२,२२,३८८/- 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र. क्र. २०२/पोल-३ 


(iii) माहे जून, २०१६ ते सप्टेंबर, २०१६ (चार महीने-२६५ हॅन्ड- रु.१,७८,५५,७००/- 

होल्डसी 

(प्रतिमहा प्रति हॅन्ड-होल्डर रु.१६,८४५/- प्रमाणे) 

सेवाकर @ १४.५० % रु.२६,७८,३५५/- 

एकुण रु.२,०५,३४,०५५/- 
एकुण (i), (ii) व (iil) रु.४,०९,२०,९६९/- 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०३३०११२८४४४३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Dhiraj K 1100 reer 
Abhang teres 
(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री, गृह rex) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 


५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 

९. अपर पोलीस महासंचालक (नि व स॑) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. अपर पोलीस महासंचालक ,राज्य गुन्हे अभिलेख कक्ष, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे. 

११. सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ,मुंबई. 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर निवासी लेखा 
परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४. प्रकल्प संचालक, मे.विप्रो प्रा.लि.,मुंबई 

१५. वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१६. अवर सचिव, अर्थ-२ ,गृह विभाग. 

qo. निवडनस्ती, पोल-३. 


KKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


